विशेष लेखापरीक्षक सहकारी संस्था गट-अ या 
dag’ सहनिधक सहकारी संस्था, 
(लेखापरीक्षण) गट-अ या संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
व पदस्थापना देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राजस १०१३/प्र.क्र.३७०/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जून, २०१८ 
वाचा : १) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/कक्ष-१/ 
सहनि (लेप)-पदो/६६४/१३, दि.२७/०६/२०१३, क्र.४९२/१५, दि.१८/०५/२०१५, क्र.७८५/१५, 
दि.२७/०७/२०१५ व क्र.१०५४/१५, दि.२१/०९/२०१५, क्र.१३८१/१७ दि.०५/१२/२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.२८/०४/२०१५,दि.१६/०७/२०१५, दि.१५/०६/२०१७, 
३) सम क्रमांक शासन निर्णय दि.३०/०५/२०१६ 


प्रस्तावना - 


विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ या संवर्गातून सहनिबंधक, सहकारी संस्था गट-अ (लेखापरीक्षण) या 
संवर्गात तदर्थ पदोन्नती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यास अनुसरुन शासनाने पुढील प्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय - 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील विशेष लेखापरीक्षक सहकारी संस्था गट-अ या संवर्गातून 
सहनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ (लेखापरीक्षण) या संवर्गात एकुण ०६ अधिका-यांना श्री.एस.एस.चौधरी, 
विशेष लेखापरीक्षक,वर्ग-१ यांचे प्रकरण खुले ठेवून संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये पदोन्नती 
देण्यात आली होती. श्री.एस.एस.चौधरी, विशेष लेखापरीक्षक, वर्ग-१ सहकारी संस्था यांचे प्रकरणी विभागीय 
पदोन्नती समितीने जाणिवपुर्वक निर्णय घेण्याची शिफारस केल्याने श्री.एस.एस.चौधरी यांना सहनिबंधक 
सहकारी संस्था, (लेखापरीक्षण) या संवर्गात तदर्थ पदोन्नती देण्यास व संदर्भाधिन क्र.२ येथील नमूद 
अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार विभाग वाटप करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 
श्री.एस.एस.चौधरी विशेष लेखापरीक्षक,वर्ग-१ यांना सहनिबंधक सहकारी संस्था, (लेखापरीक्षण) गट-अ या 
संवर्गात रु.१५६००-३९१००/-, ग्रेड पे रु.६६००/- या वेतन श्रेणीत तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत 
असून महसूली विभाग वाटप नियमावली २०१५, नुसार वाटप केलेल्या महसूली विभाग व पदस्थापनचे 
ठिकाण दर्शविण्यात येत आहे. 


क्र. | नाववपदनाम | जेष्ठता । प्रवर्ग | वाटप केलेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
क्रमांक महसुली विभाग 
| श्री.एस.एस.चौधरी ०६ । खुला | औरंगाबाद |। विभागीय सहनिबंधक सहकारी 
विशेष लेखापरीक्षक, संस्था, औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद 
वर्ग-१,(पदुम-२) 
मुख्यालय,मुंबई 


सदर पदोन्नती ही पुर्णपणे तात्पुरत्या स्वरुपात असून मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या 
याचिकेच्या निर्णयाच्या अधिन व लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. सदरची 
पदोन्नती ही सपुर्णपणे तदर्थ स्वरुपात असून सबंधित अधिका-यांचा सदर पदावर कायमस्वरुपी धारणाधिकार 
राहणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस १०१३/प्र.क्र.३७०/५-स 


पदोन्नती अधिका-यांनी पदोन्नतीच्या पदावरील त्यांच्या वेतननिश्चिती सबंधिचा विकल्प पदोन्नतीच्या 
दिनांकापासून एक माहिन्याच्या आत दयावा SAT प्रकारचा विकल्प न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१, मधील नियम (११) (०१) (ए) खाली पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून 
करावी. 

सदर अधिकारी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्यापूर्वी सबंधित अधिका-यांकडून त्यांना तात्पुरत्या 
स्वरुपात देण्यात आलेल्या पदावर पदोन्नतीचा हक्क राहणार नसल्याचे लेखी बंधपत्र सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट राज्य, पुणे यांनी घेवून तदनंतर रितसर कार्यमुक्‍तीचे आदेडा निर्गमित 
करण्यात यावेत. 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ 
अंमलात येतील असे पहावे व सदर अधिकारी विहित मुदतीत पदस्थापनेच्या जागी रुजू होतील याची दक्षता 
घ्यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०१८०६२९१४३८१२०३०२ असा आहे, हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने. 


bt Digitally signed by Sudin Gaikwad 
U | Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- 
Operation Marketing Tax Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
e 2.5.4.20=20315cd32e197cc2334676dbe1f09f90b2334e 
G a | W a ddf7e75d09609003b414273673, cn=Sudin Gaikwad 
Date: 2018.06.29 14:47:14 +05'30' 
v 

(डा सुदिन दिन गायकवाड) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. wd जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था , 
व्दारा- सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता). 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
संबधित अधिकारी व्दारा - सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

१०. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव.मुंबई ,मंत्रालय , 

११. मा.मंत्री (सहकार ,पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव.मुंबई ,मंत्रालय , 

१२. मा.राज्यमंत्री (सहकार/ पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव.मुंबई ,मंत्रालय , 

१३. सहकार) अपर मुख्य सचिव) यांचे स्वीय सहायक. 

१४. अपर मुख्य सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१५. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

१६. निवड नस्ती (कार्यासन-५स). 


Cc £0 A -0 


पृष्ठ २ पैकी 2 


